पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा (मुख्य) परीक्षा -२००६. ____ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक -पीएसबी-०३०५/प्र.क्र.२००/पोल-५(अ), 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २००८. 


वाचा :-१) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक-पीएसबी-०३०५/प्र.क्र.२००/पोल-५(अ), 
दिनांक १६ जुलै, २००८ 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.२२५३/२००८/अठरा, 
दि.२ ऑगस्ट, २००८. 


शासन परिपत्रक :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडुन महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस 
उपनिरीक्षक पदावर नियुक्तीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा (मुख्य) परीक्षा-२००६ दि.२० 
जुलै, २००८ रोजी घेण्यात आलेली आहे. त्या परीक्षेची पहिली उत्तस्तालिका (KEY) 
आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. यासंबंधी महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने दि.२ ऑगस्ट, २००८ च्या पत्रानुसार याबाबत खालीलप्रमाणे घोषणा केलेली आहे:- 

"महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २० जुलै, २००८ रोजी घेण्यात 
आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक (मर्यादित) विभागीय स्पर्धा (मुख्य) परीक्षा - २००६ या स्पर्धा 
परीक्षेच्या प्रश्‍नपत्रिकेची चारही संचाची उत्तस्तालिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी 
http://mpsc.maharashtra.gov.in a वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे 
याची कृपया नोंद घ्यावी. 

सदर उसस्तालिकेतील प्रश्‍न-उत्तरासंबंधी उमेदवारांना निवेदन करावयाचे असल्यास 
अधिप्रमाणित स्पष्टीकरण/ संदर्भ देऊन आपले लेखी निवेदन टपालाने पाठवावे. या संदर्भात 
दिनांक ८ ऑगस्ट, २००८ पर्यंत आयोगाकडे पोहोचलेल्या लेखी निवेदनांची फक्‍त दखल 
घेतली जाईल. तद्‌नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत, याची कृपया नोंद 
घ्यावो." 

आयोगाची उक्त घोषणा या परिपत्रकादारे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस 
हवालदार, पोलीस नाईक व पोलीस शिपाई या संवर्गातील सर्व कर्मचा-यांच्या (स्जेवर / 
प्रतिनियुक्तीवर असणा-या कर्मचा-यांसह) निदर्शनांस आणावे. 


सदर परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००८०८०५१००८४५००१ 
असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
gor 
Qe) ग. सोनवणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


>> 


१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने). 

२) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

४) संचालक, Sect करप्शन ब्युरो, मुंबई. 

५) अप्पर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण तिभाग (गुन्हे), पुणे. 
६) आयुक्‍त, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गृप्तवार्ता), मुंबई. 

७) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण व खास पथके), मुंबई. 
८) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई. 
९) सर्व पोलीस महानिरीक्षक. 

१०) सर्व पोलीस अथीक्षक. 

११) सर्व पोलीस आयुक्‍त, (मुंबई वगळून). 


